RNI No.MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २८ ] 


सोमवार , जुलै १ ९ , २०२१ / आषाढ २८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती ( रचना व कामे ) ( तरतुदी पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीसी . २०१ ९ / प्र.क्र . ८६ / २०१ ९ / नवि - ३०.- ज्याअर्थी , ७४ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने , ज्या महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या 
१० लाख पेक्षा कमी नसेल त्या महानगर क्षेत्राकरीता महानगर नियोजन समिती स्थापन करावयाची आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , राज्यात महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती ( रचना व कामे ) ( तरतुदी पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , १ ९९९ ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला ) दिनांक २ ९ जून १ ९९९ पासून अंमलात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना , नगरविकास विभाग , क्रमांक टीपीएस . २००७ / ८२३ / प्र.क्र . १८४ / २००७ / नवि -३० , दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ 
अन्वये पुणे महानगर क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे . उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , या महानगर नियोजन समितीमधील ( यापुढे “ उक्त 
महानगर नियोजन समिती ” असे उल्लेखिलेली ) प्रत्येक ४५ सदस्यांपैकी दोन तृतियांश सदस्य हे निवडणुकीद्वारे निवडून यावयाचे आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन समितीवर , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ मधील तरतुदीनुसार , प्रत्येकी एक अध्यक्ष , दोन पदसिद्ध सदस्य , 
१२ नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित यांची नियुक्ती करण्याचा त्याचबरोबर शासन नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रितांची नावे 
राजपत्रात प्रसिद्ध करून महानगर नियोजन समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे . 

ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना क्रमांक एमपीसी . २०११ / प्र.क्र .२१५ / २०११ / नवि -३० , दिनांक २७ जून , २०१६ अन्वये गठीत पुणे महानगर 
नियोजन समितीवरील सदस्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदर समितीवर थेट निवडणुकीद्वारे नामनिर्देशित होणाऱ्या ३० सदस्यांची नेमणूक होण्यास विलंब लागत असल्याने 
विधानसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य , अनुभवी / तज्ज्ञ सदस्य यांच्या नेमणुकी करण्यात तसेच शासन नियुक्त सचिव म्हणून मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे . 

त्याअर्थी , उक्त पुणे महानगर नियोजन समितीवर विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य तसेच नगरविकास नागरी पायाभूत सुविधा , नागरी 
परिवहन यातील तज्ज्ञ सदस्य तसेच सदर समितीचे सचिव म्हणून पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची 
शासनातर्फे नियुक्त करण्यात येत आहे . या सदस्यांची खालीलप्रमाणे नावे अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत असून , प्रस्तूत अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सुधारीत पुणे महानगर नियोजन समिती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार गठीत होईल : 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४३–१ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , जुलै १ ९ , २०२१ / आषाढ २८ , शके १ ९ ४३ 


अध्यक्ष 


पुणे महानगर नियोजन समिती 
१ मा . मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 
अ . निवडून आलेले सदस्य ( ३० ) 

३० सदस्य निवडणुकीद्वारे नियुक्त होतील 


अद्याप रिक्त 


ब . विधानसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य ( २ ) 


सदस्य 


१ श्री . सुनिल शेळके , विधानसभा सदस्य 
२ श्री . संजय जगताप , विधानसभा सदस्य 


सदस्य 


क . शासन निर्देशित पदसिद्ध सदस्य ( २ ) 


पदसिद्ध सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


३ मुख्य 


सदस्य 


१ अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव ( नवि -१ ) नगरविकास विभाग , मुंबई 

२ विभागीय आयुक्त , पुणे 
ड . स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे कार्यकारी अधिकारी ( ६ ) 

१ आयुक्त , पुणे महानगरपालिका , पुणे 
२ आयुक्त , पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी , जि . पुणे 

कार्यकारी अधिकारी , पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , 
पिंपरी , जि . पुणे 
४ मुख्याधिकारी , आळंदी नगरपरिषद 
५ मुख्याधिकारी , तळेगाव - दाभाडे नगरपरिषद , जि . पुणे 

६ मुख्याधिकारी , लोणावळा , नगरपरिषद , जि . पुणे 
ई . अनुभवी / तज्ज्ञ सदस्य ( ४ ) 

१ मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , पुणे मंडळ 
२ कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र कृष्णा विकास महामंडळ ( MKVDC ) 
३ अध्यक्ष , मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅन्ड इंडस्ट्रिज , पुणे 
४ श्री . भ . व . कोलटकर , निवृत्त सहसंचालक , नगर रचना 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


फ . विशेष निमंत्रित सदस्य 


फ -१ संसद सदस्य व विधानमंडळ सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


१ श्रीमती सुप्रियाताई सुळे , लोकसभा सदस्य 
२ श्री . संजय राऊत , राज्यसभा सदस्य 
३ श्री . श्रीरंग बारणे , लोकसभा सदस्य 
४ श्री . तानाजी सावंत , विधानसभा सदस्य 
५ श्री . संग्राम थोपटे , विधानसभा सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


विशेष निमंत्रित 


फ -२ राज्य शासनाच्या उपक्रमांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ६ ) 

१ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
३ मुख्य प्रशासक , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण , पुणे 


विशेष निमंत्रित 


विशेष निमंत्रित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , जुलै १ ९ , २०२१ / आषाढ २८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


विशेष निमंत्रित 


विशेष निमंत्रित 


४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ 
५ व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडळ 

६ व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहण महामंडळ 
फ -३ केंद्र शासनाच्या आस्थापनांचे प्रतिनिधी 


विशेष निमंत्रित 


विशेष निमंत्रित 


विशेष निमंत्रित 


१ विभागीय अधीक्षक , मध्य रेल्वे , पुणे 
२ प्रतिनिधी , दूरसंचार निगम , पुणे 

३ प्रतिनिधी , सिव्हिल एव्हिएशन / एअरपोर्ट ऑथरिटी , पुणे 
फ -४ राज्य शासनाचे नगररचना संचालनालय 


विशेष निमंत्रित 


१ संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


विशेष निमंत्रित 


ग . शासन नियुक्त सचिव , महानगर नियोजन समिती 


१ मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी , पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , पुणे 


सदस्य - सचिव 


उक्त महानगर नियोजन समितीच्या शासन नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी , उक्त अधिनियमाचे कलम ४ ( १ ) नुसार ५ वर्षे एवढा निश्चित 
करण्यात येत आहे . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांचे भत्ते निश्चित करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली 
आहे . समितीचे अध्यक्ष , सदस्य व अशासकीय सदस्य यांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र . बैठक -२०१२ / प्र.क्र .१ / सेवा -५ , दिनांक २४ मे २०१२ 
मध्ये नमूद दराने भत्ते अनुज्ञेय राहतील . या शासन निर्णयाच्या तरतुदी महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांनाही लागू होतील . सदर 
समितीवरील केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींना नियमानुसार भत्ते अनुज्ञेय राहील . तसेच यानुषंगाने शासनाकडून वेळोवेळी सुधारीत करण्यात येणाऱ्या 
तरतुदींनुसार समिती अध्यक्ष व सदस्य यांना मानधन व भत्ते अनुज्ञेय राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


वीणा मोरे , 


शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


